सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने. 
संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, जिल्हा कोल्हापूर या प्रशिक्षण संस्थेस 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. मुख्य लेखाशिर्ष-२५१५ ००२६ 

(चौथा हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुग्रा-२०२१ /प्र.क्र.४३/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२१. 
वाचा - 
शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांकः अनुग्रा-२०२१ /प्र.क्र.४३/आस्था-१५,दि. २३ ऑगस्ट, २०२१. 


शासन शाध्दीपत्रक : - 

उपरोक्त शासन निर्णयान्वये संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्र गारगोटी, जि. कोल्हापूर यांना परिच्छेद क्रमांक ३ 
अन्वये वितरित करण्यात आलेला निधी रु .२२.१८२५ लक्ष (रुपये बावीस कोटी अठरा लक्ष पंचवीस हजार 
HEA) च्याऐवजी रु.२२.१८२५ लक्ष (रुपये बावीस लक्ष अठरा हजार VA! पन्नास फक्त) असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र ATT ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८२७१११९४७६४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


© 9 तम टन 
र.. (0001000700... 
Date: 2021.08.27 12:50:57 +05'30' 
(र.ई.गिरी) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे (दोन प्रती) 
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (नोंदणीकृत डाकेने) 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई. (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर. (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
५. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुग्रा-२०२१ /प्र.क्र.४३/आस्था-१५ 


६. संचालक, श्री.मौनी विद्यापीठ गारगोटी, जि.कोल्हापूर 
७. प्राचार्य, संयुक्‍त प्रशिक्षण २केंद्र, गारगोटी, जि.कोल्हापूर (२ प्रतींसह) 
८. वित्त विभाग (का.क्र.अर्थसंकल्प-१७/व्यय १५) 
९. कार्यासन.क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग 
१०. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


